महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकडून 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात 
येणाऱ्या विविध योजनांच्या खर्चासाठी 


(योजनांतर्गत) प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ २०१७/प्र.क्र.६८/उसाअ/का.४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८ 
वाता 
१) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः इयुए १०७५/एल-जेजे, दि.१६.०४.१९७५ 
२) अल्पसंख्याक विकास विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ २०१६/प्र.क्र.६(सुधा.१)/का.४, 
दि.०५.१०.२०१६ 
३) अल्पसंख्याक विकास विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः Set २०१६/प्र.क्र.४५/उसाअ, 
दि.०२.१२.२०१६ 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं २०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३०.०६.२०१७. 
५) अल्पसंख्याक विकास विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ २०१७/प्र.क्र.६८/उसाअ, दि.०४.०१.२०१८ 


te} 


) 
) 
६) अल्पसंख्याक विकास विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१८/प्र.क्र.३१/का.४, दि.२४.०१.२०१८ 
७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं २०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.०६.०२.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


राज्यात उदू भाषेचा विकास,संवर्धन,प्रगती तसेच Sq व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारीक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये उर्दू साहित्य 
अकादमीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे पुर्नविलोकन करण्यात आलेले असून सदर योजनांची पूर्ण क्षमतेने 
अंमलबजावणी करण्याकरीता योजनांतर्गत लेखाशिर्षाखाली आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या योजनांची एकूण रक्‍कम रु.१,३१,००,०००/- इतकी आहे. तथापि सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षी महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीकरिता रु.१,००,००,०००/- ( रुपये एक कोटी फक्त) इतकी 
योजनांतर्गत तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ च्या दि.३०.०६.२०१७ च्या 
परिपत्रकानुसार मंजूर तरतुदीच्या ७०% इतक्या मर्यादेत खर्च करण्यास उपलब्ध करुन देण्यात आल्यानुसार 
रु.७०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सत्तर लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या मर्यादेत दि.०५.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
पुर्नविळोकीत करण्यात आलेल्या योजनांसाठी खर्च करण्यास संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. आता वित्त विभागाने संदर्भ क्र.9 च्या परिपत्रकान्वये मंजूर तरतुदीच्या ८०% इतक्या 
मर्यादेत खर्च करण्यास निधी उपलब्ध करुन दिलेला असल्याने उर्वरित रु.१०,००,०००/-(अक्षरी रुपये दहा लक्ष) 
इतक्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकडून सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात दि.०५.१०.२०१६ च्या 
शासन निर्णयान्वये पुर्नविलोकीत करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या खर्चासाठी योजनांतर्गत मंजूर 
रु.१,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) इतक्या तरतुदीतून वित्त विभागाच्या संदर्भ oh. च्या परिपत्रकानुसार 
८०% च्या मर्यादेत उपलब्ध रु.८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये ऐंशी लक्ष फक्त) इतक्या रकमेपैकी रु. ७०,००,०००/- 
इतकी रक्कम खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली असून उर्वरित रु.१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लक्ष 
फक्‍त) इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास खालील तक्त्यातील रकाना क्र.५ प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ २०१७/प्र.क्र.६८/उसाअ/का.४ 


अ. योजना क्र. व उद्दीष्टये । दि.०५.१०.२०१६ । सन २०१७-१८ या | अधिकची प्रस्तावित | सन २०१७-१८ या 
क्र. च्या शासन | वर्षाकरिता मंजुर | रक्‍कम (रुपये) वर्षाकरिता मंजुर 
निर्णयान्वये तरतूदीच्या ७०% ८०% च्या प्रमाणात 
पुर्नविलोकीत च्या प्रमाणात एकूण प्रस्तावित 
केल्यानुसार मंजूर | मान्यता देण्यात रक्‍कम (रुपये) 
करण्यात आलेली | आलेली रक्कम 
रक्‍कम (रुपये) (रुपये) 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) 
गि १) इमकान या त्रैमासिकाचे | रु .४,००,०००/- रु.२,००,०००/- fo | रु.२,००,०००/- 
प्रकाशन 
२. ।२) उदू मुशायरा आयोजित | रु.२७,००,०००/- | रु.१८,००,०००/- रु.३,००,०००/- रु.२१,००,०००/- 
करणे 
३. 3) राज्यस्तरीय | .9§,00,000/- रु.३,००,०००/- रु.३,००,०००/- रु.६,००,०००/- 
जिल्हास्तरीय कार्यशाळा 
/सेमिनार व टठर्दू-मराठी 
संमेलन आयोजित करणे 
४. 8)8q भाषा कार्यक्रम | रु.१०,००,०००/- रु.२,००,०००/- शि रु.२,००,०००/- 
आयोजित करण्यासाठी उर्दू 
शाळा महाविद्यालयांना व 
ज्या महाविद्यालयांत उर्दू 
भाषा शिकवली जाते अज्ञा 
महाविद्यालयांना अनुदान 
मंजूर करणे 
प्‌. ५ उदू ग्रंथालयांना | रु.१०,००,०००/- रु.३,००,०००/- रु.३,००,०००/- रु.६,००,०००/- 
नियतकालिके व पुस्तके 
पुरविणे 
६. ६) Bq नाटय महोत्सव | रु.२५,००,०००/- रु.१८,००,०००/- | रु.१८,००,०००/- 
आयोजित करणे 
७. | ८उदू हस्तलिखिताचे | रु.६,००,०००/- रु.४,१०,०००/- रु.१,००,०००/- रु.५,१०,०००/- 
प्रकाहन तसेच मराठी-उर्दू 
अनुवादकांना आर्थिक 
अनुदान देणे 
८. | ९ोउदू भाषेतील | रु.६,००,०००/- रु.३,१५,०००/- | रु.३,१५,०००/- 
कवी/लेखक/ विचारवंत 
यांच्या पुस्तकांना 
पारितोषिके देणे 
९. | १०) १०वी, १२वी, पदवी व | रु.६,००,०००/- रु.२,७५,०००/- _ रु.२,७५,०००/- 
पदव्युत्तर परीक्षांमध्ये उर्दू 
विषयांत पहिल्या, दुस-या व 
तिसऱ्या कमांकाचे गुण प्राप्त 
करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 
पारितोषिके देणे 
षि १२) उदू भाषेतील उल्लेखनिय रु.१४,००,०००/- रु.१४,००,०००/- शिश रु.१४,००,०००/- 
कामगिरी बद्दल पारितोषिके 
देण्याबाबत 
रु.७०,००,०००/- | रु.१०,००,०००/- | रु.८०,००,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ २०१७/प्र.क्र.६८/उसाअ/का.४ 


> सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र.झेडई 09,2234 (2234 ब ०९४ ) सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२, समाज 
कल्याण २०० इतर कार्यक्रम ०१, अल्पसंख्याकांना सहाय्य,अनुदान ०६ राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२३) 
महाराष्ट्र राज्य, उर्दू साहित्य अकादमीचे विविध योजनेसाठी सहायक अनुदान राज्य योजनांतर्गत योजना (२२३५ 
बी ०९४) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२११५४०४५७६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


‘aroog Ahmed Noorkhan Pathan 
ment Of Maharashtra, 
lopment, postalCode=400032, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Faroog Ahmed #222 


Noorkhan आ 
Pathan Feel 
(फा.नू.पठाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 
२. महालेखापाल( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का.८), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. प्रभारी अधिक्षक नि-कार्यकारी अधिकारी,उददू साहित्य अकादमी,मुंबई. 

८. निवड नस्ती (उर्दू सा.अकादमी). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


